जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती 
(DISHA) बरखास्त करणेबाबत व राज्य दिशा 
समिती व जिल्हा दिशा समिती यामधील 
सदस्यांचे AAPA रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रादस-२०२४/प्र.क्र.४५/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २९ जुले, २०२४ 


१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२०१४/प्र.क्र.११२/यो-५, दिनांक ०९ 
मे, २०१६. 

२) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचना, सन २०१८, सन २०२२ 
व सन २०२३ 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२०१४/प्र.क्र.११२/यो-५, दिनांक २२ 
जानेवारी, २०१८ व २० जुन,२०१८. 

४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.क्यु-१३०१६/०२/)॥७-॥॥ (₹-३६७०७६) दि.२४ जुन २०२४. 

५) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. रादस-२८१८/प्र.क्र.८२/यो-५ दि. २७ फेब्रुवारी,२०२४. 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणा-या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीकरिता ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
केंद्रीय योजनांच्या समन्वय व संनियत्रणासाठी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (DISHA) 
गठित करण्यात आली होती. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती व राज्य दिशा समिती गठित करण्यात आलेली आहे. केंद्र 
शासनाच्या दि. २४ जुन,२०२४ च्या परिपत्रकान्व्ये राज्यातील सर्व जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण 
समिती (DISHA) तात्काळ प्रभावाने विसर्जित करण्याविषयी निर्देशित केलेले आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या दि.२४ जुन, २०२४ च्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये यापुर्वी 
गठित करण्यात आलेल्या सर्व जिल्हास्तरावरील जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती 
(DISHA) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत यांचे पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत बरखास्त करण्यात 
येत आहेत. तसेच राज्य दिशा समिती व जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (DISHA) यात 


शासन निर्णय क्रमांकः रादस-२०२४/प्र.क्र.४५/योजना-५ 


केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे नियुक्‍त केलेल्या सर्व सदस्यांचे 
नामांकन/नामनिर्देरान तात्काळ या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२९१६४७२२४४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash 

S U b h a S h Baban Ingale 
DN: cn=Subhash Baban Ingale, 
o=Rural Development 

B a b a Nn Department, ou, 
email=subhash.ingale@mah.gov 
win, c=US 


| Nn g a | e Date: 2024.07.29 17:41:03 


+05'30' 
सुभाष इंगळे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मलबार हिल, मुंबई. 

२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३.मा.मंत्री (ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४.मा.मंत्री (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५.मा.मंत्री (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६.मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता ), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७.मा.मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८.मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९.मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य),महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१०.मा.राज्यमंत्री (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.मा.राज्यमंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सर्व जिल्हयातील मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

१४.सर्व जिल्ह्यातील मा.विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य. 

१५.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंबई-३२. 

१६.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रादस-२०२४/प्र.क्र.४५/योजना-५ 


१७.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
१९.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोहगार हमी योजना, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ग्रामीण रस्ते), सार्व. बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,कौडल्य,विकास वउदयोजगता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३५.सचिव, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

३६.मुख्य पोष्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, जीपीओ बिल्शिग, मुंबई. 

३७.निदेशक, संस्थागत वित्त. 

३८.प्रबंध निदेश/अध्यक्ष, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ. 

३९.प्रबंध निदेश/अध्यक्ष, महिला विकास महामंडळ. 

४०.संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, Aa, Fay. 

४१.उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४२.महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 

४३.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 

४४.संचाळक,अर्थ व सांखिकी संचालनाळलय,मुंबई. 

४५.संचाळक,लेखा व कोषागारे संचाळनालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रादस-२०२४/प्र.क्र.४५/योजना-५ 


४६.विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालये (सवी. 
४७.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सवी. 
४८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
४९.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
५०.कल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 
५१.ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने). 
५२.निवड नस्ती (कार्यासन-योजना-५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


